महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या 
बसेसमधून कर्तव्यार्थ प्रवास करणाऱ्या कारागृह 
कर्मचारी व कैदी यांच्या प्रवास खर्चापोटी 
प्रवासभाड्याची रक्‍कम महाराष्ट्र राज्य मार्ग 
परिवहन महामंडळास अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१०१७/प्र.क्र. १३८/तुरुंग-२ 
२ रा मजला, (मुख्य इमारत), मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १० नोव्हेंबर, २०१७ 


वाचा- 


१. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, क्र. 
इ प्र/एसटी ढोबळ रक्‍्कमा/२०१७-१८/९१८४/कक्ष-६, दि.१२.१०.२०१६ चे पत्र. 
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दिनांक १८.०४.२०१७ 


प्रस्तावना- 

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसेसमधून कर्तव्यार्थ प्रवास करणाऱ्या कर्मचारी व 
कैदी यांच्या प्रवासखर्चाची रक्‍कम कारागृह विभागाकडून महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास 
अदा करण्यात येते. सदर प्रयोजनार्थ सन २०१५-१६ ते २०१६-१७ या कालावधीतील प्रवास भाड्याची 
थकीत रकमेवरील व्याजासह अंदाजे रुपये २,२१,४५,७९८/- (रुपये दोन कोटी एकवीस लाख पंचेचाळीस 
हजार सातशे Aga फक्‍्त)इतकी रक्कम कारागृह विभागाने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 
महामंडळास अद्याप देय असल्याचे अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी कळविले आहे. सदर रक्कमेपैकी काही रक्‍कम महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 
महामंडळास अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या 
अहवालानुसार महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसेसमधून कर्तव्यार्थ प्रवास करणाऱ्या 
कर्मचारी व कैदी यांच्या प्रवास खर्चाची सन २०१५-१६ ते २०१६-१७ या कालावधीतील प्रवास भाड्याची 
थकीत रकमेवरील व्याजासह अंदाजे रुपये २,२१,४५,७९८/- (रुपये दोन कोटी एकवीस Greg पंचेचाळीस 
हजार सातशे अठ्ठुयाण्णव Ha इतक्या रकमेपैकी अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या रुपये 
२५,००,०००/- (रुपये पंचवीस लक्ष फक्त) इतक्या निधी पैकी ७०% निधी म्हणजे रु.१९,९७,०००/- 
(रुपये एकोणीस लक्ष सत्त्याण्णव हजार फक्त) इतकी रक्‍कम महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास 
अदा करण्यास या शासन निर्णयानुसार शासन मंजुरी देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१०१७/प्र.क्र. १३८/तुरुंग-२ 


सदर खर्च मागणी क्र.बी-५, २०५६- तुरुंग (योजनेत्तर योजना) ००१ संचालक व प्रशासन (००) 
(०१) कारागृह महानिरीक्षणालय yo इतर खर्च दत्तमत (२०५६ ००२६) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा व सन २०१७-२०१८ या वित्तीय वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. सदर रक्‍कम फक्त प्रवास भाड्यापोटी अदा करावयाची असून, त्यात थकीत रकमेवरील व्याजाचा 
समावेश असणार नाही. थकीत रकमेवरील व्याजाबाबत यथावकाडञा शासन स्तरावरुन निर्णय घेण्यात 
येईल. सदरची रक्‍कम आहरण व संवितरण करण्यासाठी अपर पोळीस महासंचालक व महानिरीक्षक, 
कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. मुंबई वित्तीय नियम, 
१९५९ मधील नियम-१४९, परिशिष्ट २२ मधील तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावेत. 


वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग पहिला, उप विभाग-एक, 
अनुक्रमांक-२७, नियम क्रमांक १४९ तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१७/ प्र.क्र.७५/ 
अर्थ-३, दिनांक १८.०४.२०१७ च्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या अटीस अधीन राहून प्रशासनिक विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१७१११०१२५५१६००२९ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Jaysing L.Pawara 
0 


e 
J DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ते ys | a g ou=Home Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f1 1b49d608f53d77adcefe8115025d93 


bfe9dbee3f61b1c150d64818cb09f90c, 
र्य a Wa fa cn=Jaysing L.Pawara 
Date: 2017.11.10 12:45:51 +05'30' 


(ज.ल.पावरा) 
शासनाचे सह सचिव 


) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

) सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधान परिषद सदस्य, विधानमंडळ सचिवालय,पमुंबई. 

) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
४) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

) 

) 

) 


सर्व कारागृह उपमहानिरीक्षक, 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
महाव्यवस्थापक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१०१७/प्र.क्र. १३८/तुरुंग-२ 


८) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लळेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
९) महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
१०) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 
१२) उप सचिव (परिवहन), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३) कार्यासन अधिकारी परिवहन-२, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) 

) 

) 


१४) कार्यासन बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१५) वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१६) निवड नस्ती, तुरुंग-२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


